दिनांक २८ ते 30 जानेवारी, 2020 या 
कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०१९-२० 
मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- १७१९/प्र.क्र.१०७/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ जानेवारी, २०२० 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१९-२०/सीसीएससीएसबी; दिनांक २५.११.२०१९ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/कुस्ती/२०१९-२०, 
दि.१४.०१.२०२०. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/१९-२०/का-४/१०८, दि.१८.०१.२०२०. 


शासन निर्णय : 


दिनांक २८ ते ३० जानेवारी, २०२० या कालावधीत मनीमारजा स्पोर्टस 
कॉम्प्लेक्स, चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती 
स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता शिव छत्रपती 
क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे दि.०७ जानेवारी, २०२० रोजी निवड चाचणी आयोजित 
करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी 
सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ 
विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या 
सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.९५,७२०/-(रुपये पंच्यानव्व हजार सातठो 
वीस फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही 
अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी fees व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास 
पात्र ठरतील, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू 
प्रशिक्षक/ व्यवस्थापक यांना दिनांक २३ ते २५ जानेवारी, २०२० या कालावधीत प्रशिक्षण 
शिबिरासाठी व दिनांक २८ ते ३० जानेवारी, २०२० या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 
दिनांक २२ जानेवारी, २०२० FA) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय 
जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते 
ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी 
मिळविणे आवश्यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १७१९/प्र.क्र.१०७/क्रीयुसे-२, 


५. वित्तविभागचा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९,दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू व प्रशिक्षक यांची दि. २३ ते ०१ फेब्रुवारी २०२० (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) 
या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या 
मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा- 
९,दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना 
अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- 
एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब 
म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 
असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना 
यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे 
आव्यक राहिल. 


७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व 
युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा 
स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२२१७५१२६६७२१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
APPASING RAMSING 2222282825 


O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


RAJPUT So 
(आ. XT. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १७१९/प्र.क्र.१०७/क्रीयुसे-२, 


२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्राळय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवाळय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (4 प्रती) 
१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १७१९/प्र.क्र.१०७/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २८ ते ३० जानेवारी, २०२० या कालावधीत मनीमाजरा स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, चंदिगढ येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कुस्ती संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


, खेळाडूचे नाव व पदनाम Saye | किटबँग विभाग / कार्यालय 
[1111111111 
श्री. गोविद नवनाथ बडे, होय ।|होय  । राज्यकर उपायुक्त यांचे कार्यालय, वस्तू व सेवा कर 
राज्यकर निरिक्षक भवन, अहमदनगर. 
तहसीलदार कार्यालय, कल्याण. 


श्री. star सागरे, शिपाई सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, मुंबई 
8 


श्री. पांडुरंग पाटील, निरिक्षक अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर 


५ | श्री. भरतरीनाथ गोफणे, होय | वस्तूव सेवा कर भवन, येरवडा, पुणे 
राज्यकर निरिक्षक 
& 


श्री. विजय नरळे, परिक्षेत्र वन अधिकारी कार्यालय, कोरेगांव, ता 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी कोरेगांव,जिल्हा- सातारा 


श्री. बापूसाहेब रा. चौगुले होय | अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर 
उप अधिक्षक 


श्री. नईम शोख, कर सहायक राज्यकर उपायुक्त (प्रशा), वस्तू व सेवा कर कार्यालय 
सांगली 


श्री. विलास वाघमारे होय परिक्षेत्र वन अधिकारी कार्यालय, पाटण, ता. पाटण 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी जिल्हा- सातारा 


GREEKO ROMAN MEN°’S 


।१० | श्री. दिपक पाटील, कनिष्ठ लिपिक शासकीय तंत्रनिकेतन, विद्यापीठ रोड, कोल्हापूर 


श्री. महेश घुले, लिपिक टंकलेखक | होय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे, जिल्हा- पुणे 


१२ | श्री. सुभाष पाडेकर, बाह्यसेवक होय | ग्रामीण रुग्णालय, पन्हाळा, तालुका पन्हाळा, जिल्हा- 
कोल्हापूर 


श्री. हनुमंत खरात, लिपिक नाही वनपरिक्षेत्र तानसा (वन्यजीव) ता. शहापूर, जिल्हा - ठाणे 


१४ | श्री. अरुण पाटील, क्रोडा अधिकारी | होय । होय | क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, शिवछत्रपती Hist 
संकुल, बालेवाडी, पुणे. 


श्रीमती प्रियांका राजेंद्र गिरे होय  । वनपरिक्षेत्र कार्यालय नसरापूर, ता. भोर, जि. पुणे 
"ree ae 
१६ | श्रीमती प्रियांका tocar, होय ।होय  । परिक्षेत्र वन अधिकारी कार्यालय, गारगोटी, ता. कागळ, 
a णित्कोत्गार 
१७ | श्रीमती पूजा नरुटे, होय |होय | उप वनसंरक्षक कार्यआयोजना विभाग, कोल्हापूर. 
"lamar [| 
१८ | श्रीमती सुप्रिया शिवाजी भोसले, ।होय | Bra । राज्यकर सहआयुक्‍्त-२ आस्था. वस्तू व सेवा कर भवन, 
fleet [| [acer 


श्री. संजय म. पोफळे, नाही | नाही | नगर विकास विभाग, ४था मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
सहायक कक्ष अधिकारी 
प्रशिक्षक 


APPASING ae : 
RAMSING RAJPUJ/Ss2nceee ण 
(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १७१९/प्र.क्र.१०७/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र va” 


दिनांक २८ ते ३० जानेवारी, २०२० या कालावधीत चंदिगढ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०१९-२० महाराष्ट्र शासनाच्या कुस्ती संघासाठी होणाऱ्या 


खर्चाचे विवरणपत्र. 
क्र. | खर्चाचा तपशिल रुपये 
q) | निवड चाचणी तयारीसाठी झालेला खर्च. ५,०० 
२ | निवड चाचणी - पंचाचे मानधन. २,००० 
३) | खेळाडू, अधिकारी यांना चहा/अल्पोपहार यावरील खर्च. २,००० 
४ | प्रथमोपचार wd. ५,०० 
ब) | प्रशिक्षण शिबीराकरिता खर्च. 
णि खेळाडू, व्यवस्थापक, प्रशिक्षण यांचे करिता खुराक यावरील खर्च. १०,८०० 
(42xQ00x3) 
र | प्रशिक्षकांचे मानधन. २,००० 
क) | संघासाठी वैयक्तिक क्रीडा साहित्य :- 
द्वि १७ ट्रॅकसूट रु. ८००/- प्रमाणे (८००५१७) १३,६०० 
१७ किटबग प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. (५१००५१७) ८,५०० 
१२ कोइच्युम रु. १,८००/- प्रमाणे (डबल कलर) लाल व निळा २१,६०० 
१८ सपोटर प्रत्येकी रु. 300/- प्रमाणे. (३००५१८) ५,४०० 
५ | १८ रिस्टबण्ड रु. १५०/- प्रमाणे. (१५०५१८) २,७०० 
६ ।१८ निकप रु. १५०/- प्रमाणे. (१५०५१८) २,७०० 
७ | १९ {eid जोड प्रत्येकी रु. १०००/- प्रमाणे (मंटवरील कुस्तीकरीता) १९,००० 
(१०००१९) 
८ | १९ जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. ८०/- प्रमाणे. (८०५१९) १,५२० 
१९ टावेल्स प्रत्येकी रु.१००/- प्रमाणे (अत्यावऱ्यक) (१००५१९) १,९०० 
| १० | ० | प्रथमोपचार ५,०० 
ड) | संकौर्ण खर्च. ५,०० 
एकूण रुपये : पंच्यानव्वन हजार सातशे वीस फक्त ९५,७२० 
RAMSING RAJPUT _ _०७९२०८ाय्शाओ «0530 
(आ. XT. राजपूत ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १७१९/प्र.क्र.१०७/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र- क 
दिनांक २८ ते ३० जानेवारी, २०२० या कालावधीत चंदिगढ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या कुस्ती संघाची 
निवड करण्यासाठी दिनांक ७ जानेवारी २०२० रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 
कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र 
खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 


गोविद नवनाथ बडे व सेवा कर भवन, अहमदनगर 
निरिक्षक 


रे 
अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, रंकाळा ओवर, कोल्हापूर. 


श्री.विजय नरळे, नियतक्षेत्र वन अधिकारी रिक्षेत्र वन अधिकारी कार्यालय, कोरेगांव, जिल्हा- सातारा. 
श्री. बापूसाहेब रामचंद चौगुले, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर. 


प अधीक्षक 
र 
परिक्षेत्र तानसा (वन्यजीव) ता. शहापूर, जिल्हा - ठाणे. 


१३ श्री. अरुण पाटील, क्रीडाअधिकारी व युवक सेवा संचालनालय, शिवछत्रपती क्रोडा संकुल, 


g , पुणे. 
१४ श्रीमती प्रियांका राजेद्र गिरे, परिक्षेत्र कार्यालय नसरापूर, ता. भोर, जि. पुणे. 
ee re 
१५ श्रीमती प्रियांका सुकुमार dooney रिक्षेत्र वन अधिकारी कार्यालय,गारगोटी, ता. कागळ, 


१६ श्रीमती शैलजा मा. राठोड व सेवा कर भवन, येरवडा, पुणे. 


१७ श्रीमती पूजा मोहन Awe प वनसंरक्षक कार्यआयोजना विभाग, कोल्हापूर. 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी 


१८ श्रीमती सुप्रिया शिवाजी भोसले, व सेवा कर भवन, येरवडा, पुणे. 
निरिक्षक 


“ 11 11111 
१९ श्री. विळास वाघमारे, परिक्षेत्र कार्यालय, पाटण, ता. पाटण, जिल्हा सातारा. 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी 


२० श्री. संजय म. पोफळे, विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 


२१ प्री. सतीश ना. सोनवाने, var विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
यक कक्ष अधिकारी 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


